केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 


पनवेल शहराच्या सुधारीत हरित क्षेत्र विकास 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
(२०१६-१७) 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक :- अमृत-२०१६/प्र.क्र.१८७/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ सप्टेंबर, २०१८ 
वाचा:- 
१. समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०१६. 


प्रस्तावना: - 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची अंमलबजावणी संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये 
सन २०१५-१६ वर्षापासून राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, 
पर्जन्यजलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती अभियान शहरांमध्ये 
करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृति 
आराखडयास केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली असून सदर आराखडयामध्ये पनवेल शहराच्या हरित क्षेत्र विकास 
प्रकल्पाचा समावेश आहे. 


०२. अमृत अभियानांतर्गत सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या हरित क्षेत्र 
विकास प्रकल्पाचा सुधारीत सविस्तर प्रकल्प अहवाल हा पनवेल महानगरपालिकेमार्फत तयार करण्यात आला 
होता. सदर प्रकल्पास कार्यकारी अभियंता, पनवेल महानगरपालिका यांनी तांत्रिक मान्यता दिळी आहे. अमृत 
अभियानाच्या सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या पनवेल 
शहराच्या सुधारीत हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून मंजूर 
केलेल्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या पनवेल शहराच्या सुधारीत हरित क्षेत्र विकास 
प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या अधीन राहून खालील परिच्छेद क्र.२ मधील 
विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. पनवेल शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


Name of Work :- Work of Green Space in Panvel Municipal Corporation under AMRUT Scheme for 
the Year 2016-17 

| Sr.No. | No. 1 टणा$ | Qty | Unit | | Amount | 
| oA | Softscape 
1 Garden Soil 1,925 cum 16,16,450 
2 Lawn 2,550 sqm 17,64,600 
3 Planting Forest Tree (2 mt above) 7,447 Nos 68,81,028 
4 Planting Palm Varieties (2 mt above) 440 Nos 17,38,000 

Total Trees 7,887 
Total A 1,20,00,078 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१६/प्र.क्र.१८७/नवि-३३ 


| छे.| Civil Works 
1 Murum Pathways Lee sqm 11,53,448 
2 Fencing 2,036 rmt 9,32,082 
3 Gate 24 sqm 36,086 
4 Borewell & Irrigation i ae sets 8,78,306 
Total B 29,99,922 
Total A+B 1,50,00,000 
Say Rs. 1.50 Cr. 


०३. पनवेल शहराच्या हरित क्षेत्र विकास योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृती 
आराखडयानुसार वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. (किंमत रु.कोटी) 


योजनेची मंजूर केद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक 
अ. महानगर किंमत 4 अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुदान | स्वराज्य संस्थेचा 
हा वक किंमत य gua ie ea. | eee 
क्र. | पालिकेचे नाव oe FET) (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या | सहभाग (प्रकल 
(डीपीआर नुसार) किंमतीच्या 
५०%) २५%) किंमतीच्या २५%) 
१ २ ३ ४ षु & 
q पनवेल १.५ ७५ ३७५ ३७५ 
te) 0, 0, 0, 
महानगरपालिका ी ग 


०४. सदर प्रकल्पासंदर्भाधीन उर्वरीत बाबी तसेच अटी व adi समक्रमांकीत शासन निर्णय दिनांक २५ 
ऑक्टोबर, २०१६ रोजीच्या परिच्छेद क्रमांक ४.१ ते ४.१८ प्रमाणे कायम राहतील. सदर प्रकल्पाचे कार्यादेश 


देऊन प्रकल्प दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१८ पूर्वी पूर्ण करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२९१७१८०२३२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 

३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

४. SOR मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


Pandurang 


a Jadhav 
arashtra, 
t, 


Digitally 
DN: c=IN, 
Urb 


postalCode= , st=Maharashtra, 
2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db06 1 2f1 ffdf83e54 


॥०॥॥॥०-७॥-०॥७-॥६५ 


Date: 2018.09.29 18:24:56 --05'30' 


(पां.जो.जाधव) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 


८. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 


९. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, बेलापूर, नवी मुंबई 
१०. आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका, पनवेल 
११. जिल्हाधिकारी, रायगड 
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, रायगड 
१३. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


